शाळा न्यायाधिकरण पुनर्रचना- 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसटीआर-२०२२/प्र.क्र.६२/२२/प्रशा-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २९ जून, २०२२ 


वाचा :- १. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन अधिसूचना क्र.एसटीआर-२०२१/ 


प्र.क्र.१३९/प्रशा-५, दिनांक २० मे, २०२२ 


प्रशा-५, दिनांक २० मे, २०२२ 


शासन निर्णय - 


२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. आढावा-२०२१/प्र.क्र.१३९/२१/ 


३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. आढावा-२०२१/प्र.क्र.१३९/२१/ 

प्रशा-५, दिनांक २ जून, २०२२ 
४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन अधिसूचना क्र.एसटीआर-२०२२/ 
प्रक्र.६२/२२/प्रशा-५, दिनांक २८ जून, २०२२ 


वाचा येथील दि.२० मे, २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेव्दारे शाळा न्यायाधिकरणांची पुनर्रचना करुन 


राज्यात ८ शाळा न्यायाधिकरणांची स्थापना करण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने आवश्‍यक ती कार्यवाही 
करण्याबाबत दिनांक २० मे, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयाव्दारे सूचना देण्यात आल्या होत्या. तसेच, 
दिनांक २ जून, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयाव्दारे दि.२० मे, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयास तात्पुरती 


स्थगिती देण्यात आली होती. 
२. दि.२० मे, २०२२ रोजीची अधिसूचना अधिक्रमित करण्यात येत आहे. वाचा येथील दि.२८ जून, 
२०२२ रोजीच्या अधिसूचनेव्दारे राज्यात ११ शाळा न्यायाधिकरणांची स्थापना खालीलप्रमाणे करण्यात 
आलेली आहे. 
अ.क्र शाळा न्यायाधिकरणाचे नाव अधिकारक्षेत्र 
(१) (२) (३) 
ae शाळा न्यायाधिकरण, अमरावती अमरावती, अकोला, बुलढाणा, 
यवतमाळ, वाशिम जिल्हे 
२  । शाळा न्यायाधिकरण, औरंगाबाद औरंगाबाद, जालना, अहमदनगर 
जिल्हे 
३ | शाळा न्यायाधिकरण, कोल्हापूर कोल्हापूर, रत्नागिरी, सांगली, सातारा, 
सिंधुदुर्ग जिल्हे 
४  ।शाळान्यायाधिकरण, लातूर लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली, बीड 
जिल्हे 
५ | शाळान्यायाधिकरण, मुंबई मुंबई Tex, मुंबई उपनगरे जिल्हे 
६ । अतिरिक्त शाळा न्यायाधिकरण, नवी मुंबई ठाणे, रायगड, पालघर जिल्हे 
७ । शाळान्यायाधिकरण, नागपूर नागपूर, भंडारा, गोंदिया जिल्हे 
अतिरिक्‍त झाळा न्यायाधिकरण, चंद्रपूर चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा जिल्हे 
शाळा न्यायाधिकरण, नाशिक नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार जिल्हे 
| do | झाळा न्यायाधिकरण, पुणे पुणे जिल्हा 
।__११ | अतिरिक्त झाळा न्यायाधिकरण, सोलापूर सोलापूर, उस्मानाबाद जिल्हे 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीआर-२०२२/प्र.क्र.६२/२२/प्रशा-५ 


३. दिनांक २८ जून, २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेव्दारे स्थापित शाळा न्यायाधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रानुसार 
त्या त्या शाळा न्यायाधिकरणाच्या कार्यक्षेत्राशी संबंधित अभिळेख संबंधित शाळा न्यायाधिकरणाकडे 
पाठविण्याची आवड्यक ती कार्यवाही संबंधित शिक्षण उपसंचालक यांनी करावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६३०१२२६०४०९२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Digitally signed by TIKARAM WAMAN KARPATE 
Date: 2022.06.30 12:30:25 +05'30' 


(टि. वा. करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्‍त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. राज्य प्रकल्प अधिकारी, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई 
३. सर्व शिक्षण संचालक, पुणे 
४. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई 
५. पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरणे (सर्व) 
६. सर्व शिक्षण उपसंचालक, 


प्रत माहितीसाठी, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
४. मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद / विधान सभा, विधान भवन, मुंबई 
६. मा.संसद सदस्य / विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 
७. मा.मुख्य सचिव 
८. मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव 
९. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
१०. सर्व विभागीय आयुक्त, 
११. सर्व जिल्हाधिकारी, 
१२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
१३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
१४. सर्व सह सचिव / उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. सर्व अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


